शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यात 
औषधनिर्माणशासत्र पदवी अभ्यासक्रमांच्या 
नवीन संस्था सुरु करण्यास व 
औषधनिर्माणशासत्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेत औषधनिर्माणशास्री पदविका 
अभ्यासक्रम सुरू करण्यास अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२००/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: १२ जून, २०१८. 


संदर्भ : संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक २/एनजीसी/मान्यता/२०१८/५८३, दिनांक १४.०५.२०१८ व सहपत्रे 


प्रस्तावना :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१८- 
१९ पासून राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्थांना मान्यता देण्यासंदर्भात 
दिनांक १४.०५.२०१८ रोजीच्या ई-मेल द्वारे तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना प्राप्त झालेल्या यादीच्या अनुषंगाने संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी संदर्भीय पत्रान्वये 
शासनास प्रस्ताव सादर Gor आहे. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांच्या अँप्रुव्हल प्रोसेस STH २०१८-१९ मधील तरतुदीनुसार silverware पदवी 
संस्थेत औषधनिर्माणशास्र पदविका आणि औषधनिर्माणशास्र पदविका संस्थेत 
औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सोबतच्या 
Annexure A मधील अ.क्र. 2, समोरील संस्थेला silvestre पदवी 
अभ्यासक्रमासोबत पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेली असून त्यांचा Application ID सुध्दा एकच आहे, 
त्यामुळे या संस्थेचा मान्यतेचा शासन निर्णय एकच असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे सदर 
नवीन संस्थेतील पदविका अभ्यासक्रमांचा सोबतच्या Annexure A मध्ये अंतर्भाव 
करण्यात आला आहे. सोबत जोडलेल्या Annexture A मधील नमूद २ संस्थांना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अनुक्रमे नवीन औषधनिर्माणशासत्र पदविका व पदवी 
अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२००/तांशि-४ 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन , 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सोबत 
जोडलेल्या Annexture A मधील नमूद २ संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
नवीन औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमांच्या संस्था सुरु करण्यास व अ.क्र. 2 
समोरील संस्थेला औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमासोबत पदविका अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


१, 


2. 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच 
दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता 
करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची 
प्रवेशक्षमता Annexture A मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 


. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित 


केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा 
लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या 
करण्यात येईल. 


. सदर अभ्यासक्रमांच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र 


सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित 
विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने 


महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे आवश्‍यक राहील. 


. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया,नवी दिल्ली यांची दिनांक १०/१२/२०१४ ची 


अधिसूचना विचारात घेता, नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या पदविका व 
पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांनी फार्मसी अँक्ट,१९४८ च्या 
कलम १२ मधील तरतूदीनुसार फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया,नवी दिल्ली 
यांची विहित मान्यता प्राप्त करुन घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेशा देवू नयेत. 
याकरीता “ The Bachelor of Pharmacy ( B.Pharm ) Course 
Regulation, 2098” मधील Chapter-_ ॥ मधील क्र.९ येथील तरतुद 
पुढीलप्रमाणे असनू त्याचे पालन करणे आवयक राहील. 

“ No.Person, institution , Society, Trust or university shall start and 


conduct B. Pharm Programme without the prior approval of the 
Pharmacy council of India.” 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२००/तांशि-४ 


११ 


सदर मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास 
याप्रकरणी संबंधित संस्था पूर्णपणे जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित 
संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 


संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे 
आव्यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची 
पूर्तता करावी. 


, सदर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या 


संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त 


शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशान फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार 
कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी 


शासन नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते 
देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते 
इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेतील ग्रंथालयास आवर्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय 


तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात 
विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 


१२.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ 


रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवऱ्यक राहील. 


१३.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ 


यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२००/तांशि-४ 


१४. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी 
अदा केलेली नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी 
ती वसूल करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 
२०१८०६१२११५७३३२६०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
5 ameer 2s baa baazabs7t4stsoobhhfobd20cb65 12800 
Laxman Dhere याणकारी 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 
DN: c=IN, ०-७ Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 


talc 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 

३. कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशञास्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता. माणगाव, 
जि. रायगड -४०२१०३ 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, ४९ खेरवाडी, बांद्रा ( पूर्व ), मुंबई- 
४०००५१ 

५. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. कक्ष अधिकारी (तांशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ 
वा मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

११. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 
ऐवान-ए-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

१२.सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षण भाग), नवी दिल्ली. 

१३.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय 
कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 

१४.निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Higher and Technical Education Department, Government Resoluation No. TEM-2018/C.R. 200/TE-4, Dated 12.06.2018 
List of New Institute [Approved by AICTE A.Y. 2018-19] 


Annexure A 
क क क 
Sr. }CURRENT- Institute Name of the Trust : Name of the Institute INSTITUTE INSTITUTE INSTITUTE MINORITY | PROGRAMME AFFILIATING LEVEL OF {Name of Course FULL TIME ‘APPROVED APPROVED |Variation 
No. |APPLICATION |Code ADDRESS DISTRICT TYPE INSTITUTE UNIVERSITY / {PART INTAKE 2017-| INTAKE 2018 
ID DEPARTMENT TIME 18 19 
1 न New Institute] DNYANSADHANA DNYANSADHANA COLLEGE { AKASHWANI PARBHANI Unaided - N PHARMACY Dr. Babasaheb PHARMACY Ast Shift {FULL TIME : 5 
3673951951 PRATISHTHAN EDUCATIONAL [OF PHARMACY PARISAR, JINTUR Private Ambedkar 
INSTITUTIONS, AKASHWANI ROAD, Technological 
PARISAR, JINTUR ROAD, DHARMAPURI University, Lonere 
gt DHARMAPURI PATI, PARBHANI PATI, PARBHANI 
2 4- New Institute] BHARTIYA GRAMIN SRINATH COLLEGE OF P-119,BAJAJ AURANGABAD Unaided - i PHARMACY Dr. Babasaheb UNDER PHARMACY 1st Shift |FULL TIME 100 100 
3681801161 PUNARRACHNA SANSTHA, C/O- PHARMACY NAGAR, MIDC, Private Ambedkar GRADUAT 
HI TECH INSTITUTE OF WALUJ, PUNE Technological E 
TECHNOLOGY, P-119, BAJAL ROAD, AURANGA University, Lonere 
NAGAR, WALUJ MAHANAGAR, BAD 
PUNE ROAD,AURANGABAD Maharashtra State {DIPLOMA |PHARMACY 1st Shift [FULL TIME 60 शि 
Board of Technical 
Education, Mumbai 
. . 
1 यी ती 
— one — 


Page 1 of 2 


